आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये बालकांसाठी 
चाचा नेहरु बाळ महोत्सव आयोजित 
करण्याकरीता निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/का-०३ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १६ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक- बालगृ-२०१२/प्र.क्र.१६४/ 
का-३, दिनांक ०४.१२.२०१२. 


प्रस्तावना :- राज्यातील सर्व मुळे व प्राधान्याने बाल कल्याण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या शासकीय/ 
स्वयंसेवी संस्थामध्ये पुनर्वसनासाठी दाखल झालेल्या अनाथ, निराधार, उन्मार्गी मुलांमधील सुप्त 
गुणांना वाव देऊन त्यांच्यात एकमेकांविषयी बंधुभाव, सांघिक भावना निर्माण होण्यासाठी दरवर्षी ३५ 
जिल्ह्यांमध्ये व ६ विभागीय स्तरावर नोव्हेंबर महिन्याच्या दुस-या आठवडयात चाचा नेहरु बाल 
महोत्सव आयोजित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्याकरीता ₹२,०९,९५,०००/- इतक्या 
खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये मुलांसाठी चाचा 
नेहरु बाल महोत्वस आयोजित करणे या योजनेसाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना 
निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यामध्ये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये ₹२,०९,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी 
नऊ लाख wad) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरित करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


हा खर्च मागणी क्रमांक एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, (०५) (०४), मुलांसाठी चाचा नेहरु बाल महोत्सवाचे आयोजन (२२३५ बी ३२५) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर 
असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


याकरीता आयुक्‍त, महिळा व बाल विकास, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी विहित नियमानुसार 
सदर निधी वितरीत करावा. तसेच सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात 
यावे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक क्र.२९८/व्यय-६ दिनांक 
3/99/2023 अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२२३/प्र.क्र.१३६/का-०२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१११६११२४००८८३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KHADIJA FAROOQUE 
NAIKWADE 


K H A D | J A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8cd35f5dfe17a9e9a0cd531b6bb 
F A R O O () U F 11d782183e791bc817e7a736def213ac7d7 
1b, postalCode=400032, st=Maharashti 
‘6F53F8BFODEBO7218B6869 
8BE9E71A15840F8812D6E796D15093EAE 
C9A19FODF, KHADUA FAROOQUE 


Date: 2023.11.16 12:28:51 +05'30' 


(ख.फा.नाईकवाडे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

११.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-, मंत्राळय, मुंबई 

१४.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१५.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१७.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. निवड नस्ती, का-०३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


